कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा व शाहुवाडी 
तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१२३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० ऑक्टोबर,२०२२ 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा. क्र.का-२/रेशा/८१/५६२४/सन २०२२, दि.२०/०९/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा व शाहुवाडी तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते, 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नरत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर 
तसेच जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा व शाहुवाडी 
तालुक्‍यातील खालील इजिमा व ग्रामा रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१२३/नियोजन-२ 


सामाविष्ठ दर्जान्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची  दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 

(कि.मी) 

षि रा.मा. १९२ पासून बुधवारपेठ | इतर जिल्हा | (०/००ते १२/८००)| १४.१०० | प्रमुख जिल्हा 
आपटी जेऊर वेखंडवाडी | मार्ग-१७ १२.८०० कि.मी. | कि.मी. | मार्ग-११४ 
बादेवाडी केकतवाडी ते परेवाडी । इतर जिल्हा | (०/०० ते १/३००) 
रस्ता.(ता. पन्हाळा/झाहुवाडी) मार्ग-१३ ।१.३००कि.मी. 

२. | आपटी नावली देवाळे बोरपाडळे | इतर जिल्हा | (०/००ते ४/४००) | १६.७०० | प्रमुख जिल्हा 
आरळे सातवे  आमतेवाडी ' मार्ग-१६ ।४.४०कि.मी. कि.मी. | मार्ग-११५ 
वाळकेवाडी भाडळे राष्ट्रीय । इतर जिल्हा | (०/००ते १०/३००) 
महामार्ग क्र. ११६ ळा मिळणारा | मार्ग-१४ ।१०.३००कि.मी. 
रस्ता. ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते 2/00) 

११ २.०० कि.मी. 
इजिमा क्र. १४ वरील ०.७०० मी. 
लांबी ओव्हरलॅप 

३. | XT. मा. १५० पासून कडवे करुंगळे | इतर जिल्हा | (०/००ते १०/४००) | १०.४०० | प्रमुख जिल्हा 
इजिमा १९४ ला मिळणारा | मार्ग-०३ __|१०.४० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-११६ 
रस्ता.(ता. शाहुवाडी) 

४. रा.म.मा. २०४ पासून शिराळे, | इतर जिल्हा | (०/००ते २८/७००)| २८.७०० | प्रमुख जिल्हा 
येळवडी, सावर्डे, इजोली ते | मार्ग-०९ | २८.७० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-११७ 
कोलीक प्रजिमा-१९ ला मिळणारा | रा.मा.क्र.१९३ ची १.४०० कि.मी. 
रस्ता. (ता. शाहुवाडी) लांबी ओव्हरलॅप 

५. | mast शोंबवणे मांजरे रा.मा. | इतर जिल्हा | (०/०० ते २०/४५०)) २०.४५० | प्रमुख जिल्हा 
क्र.१५० ते चिखलवाडी गिरगाव | मार्ग-११ । २०.४५०कि.मी. कि.मी. | मार्ग-११८ 
बुरंबाळ कांटे ते रा.मा. १९३ ला रा.मा. क्र. १५० ची ४.०५० कि.मी. 
मिळणारा रस्ता.(ता. शाहुवाडी) । लांबी ओव्हरलॅप 

६. ।रा.म.मा. क्र.१६६ ते शाहुवाडी | इतर जिल्हा | (०/०० ते १०/००) | १०.०० । प्रमुख जिल्हा 
कोळगाव टेकोली पणुंद्रे रा.मा. | मार्ग- १७९ ।१०.००कि.मी. कि.मी. | मार्ग-११९ 
१५० ला मिळणारा रस्ता.(ता. 
शाहुवाडी) 

७. | BRIS sas आरुळ करंजोशी | इतर जिल्हा | (०/०० ते ७/००) | ३०.७०० | प्रमुख जिल्हा 
मोळावडे सावर्डे खुर्द सावे | मार्ग-१८० ।७.००कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१२० 
बजागवाडी BRR तर्फ मलकापूर | इतर जिल्हा | (०/०० ते ८/००) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१२३/नियोजन-२ 


सोनवडे सुपात्रे ते रा.म.मा. | मार्ग-०५६ ।८.००कि.मी. 
क्र.१६६ ला मिळणारा रस्ता.(ता. | ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते २/९००) 
शाहुवाडी) 938 2.200 कि.मी. 
इतर जिल्हा | (0/00 ते 92/200) 
मार्ग-१८१ |।१२.८०० कि.मी. 


रा.म.मा. क्र. १६६ पासून धोपेश्वर।ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ७/४००) | १६.३०० | प्रमुख जिल्हा 


धनगरवाडी ऐनवाडी पातवडे माण 22 9.800 कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१२१ 
ते रा.म.मा. क्र. १५० ला मिळणारा ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 3/00) 
रस्ता.(ता. शाहुवाडी) २३ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ५/९००) 
२४ ५.९०० कि.मी. 
एकूण १४७.३५० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील कोल्हापूर जिल्ह्यातील 
प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४७.३५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण 
लांबी (१९५०.२१६ -- १४७.३५०) म्हणजेच २०९७.५६६ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२६.१५० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी ( १६६०.८५५ - 
१२६.१५०) म्हणजेच १५३४.७०५ कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत २१.२०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (४३४३.७३६-२१.२००) ४३२२.५३६ इतकी 
होईल 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या  ("/१/.॥च्ाचा$0॥9.9०/.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२२१०२११२०५२०४०१८ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN - ie 
KACHARE : a 


(ग.सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१२३/नियोजन-२ 


निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर. (यांनी सदर झासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा). 

४) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

) 
) 


८) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


